पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकबाकीसाठी संबंधित 
जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, 
२०२२ 

शासन पत्र क्र. जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र 


क्र.जा.क्रजिपऔ/पापु/आस्था-३/२०२३/१८१९, दिनांक २३.०६.२०२३. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांचे पत्र क्र. 


जा.क्र.जिपंसा/ग्रापापु/लेखा-३/वशी/५७२४/२०२३, दिनांक ३.०८.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरुन सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 
शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ 
नोव्हेंबर, २०२२ च्या बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 


संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्यासंदर्भात स्वतंत्र आदेशा निर्गमित करण्यात येत 


असल्याचे संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये नमूद करण्यात आले होते. 
निधी अभावी ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन/भत्तेविषयक, सेनिवृत्तीवेतविषयक आर्थिक लाभ संबधित 


जिल्हा परिषदेने अद्याप अदा कलेले नाहीत, Ban प्रकरणी कर्मचारी निहाय अचूक परिगणनेसह 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- 23 


थकबाकीच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे सादर करण्याची 
तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय थकबाकीच्या रकमा पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीत टप्प्या- 
टप्प्याने अदा करण्याची तरतूद दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली 
आहे. त्यानुषंगाने कर्मचारीनिहाय थकबाकीची अचूक परिगणना करुन मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी प्रमाणित केलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये माहिती सादर करण्याबाबत संबंधित जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन (३) च्या 
पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने ज्या जिल्हा परिषदांनी थकबाकीची सविस्तर 
माहिती सादर केली आहे, अशा जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकबाकीचा 
पहिला हप्ता म्हणून संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


ares निर्णय :- जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजी नगर व सांगली यांनी संदर्भाधीन (४) व (५) 
येथील पत्रान्वये थकबाकीची सविस्तर माहिती सादर केली आहे. त्यापैकी कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता म्हणून या जिल्हा परिषदांना पुढीलप्रमाणे एकूण रुपये 
१,०१,०९,५४५/- (अक्षरी रुपये एक कोटी एक ळाख नऊ हजार wal पंचेचाळीस फक्‍त) 
इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली 
संख्या वितरीत करण्यात येत असलेला निधी 
रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 3 & व 

i सांगली २२ २०,९६,८५८/- | रूपये वीस लाख sera हजार 
ASA अठ्ठावन्न फक्त 

2. | छ. संभाजीनगर ७६ ८०,१२,६८७/- । रूपये एंशी SI बारा हजार 
सहाठो सत्त्याऐंशी फक्त 

एकूण शा वर गणी रुपये एक कोटी एक लाख नऊ 
— हजार पाचडो पंचेचाळीस फक्‍त 


२. उपरोक्त निधीतून ज्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा पहिला हप्ता अदा करावयाचा आहे, अशा 
कर्मचाऱ्यांची यादी सोबतच्या सहपत्रामध्ये देण्यात आली आहे. 


३. सदर निधी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


अ) सोबतच्या सहपत्रातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय थकबाकीसाठी या निधीचा 
वापर करावा. अन्य प्रयोजनासाठी या निधीचा वापर होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची राहील. 

ब) अनधिकृत गैरहजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्‍कम शासन 
मान्यतेशिवाय अदा करु नये. 

क) सातव्या वेतन आयोग थकबाकीच्या रकमा संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह 
निधीमध्ये जमा करव्यात. 

ड) जिल्हा परिषदेने संदर्भाधीन (३) व (४) च्या पत्रान्वये कळविळेल्या थकबाकीच्या 
रकमांमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ सूचवू नये, अशी वाढ शासनाकडून मान्य केली 
जाणार नाही. 

इ) संबंधित कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी थकबाकीच्या रकमा अदा झाल्या नसल्याची खात्री 
करुनच या रकमा जिल्हा परिषदेने संबंधित कर्मचाऱ्यांना अदा कराव्यात. 

ई) या थकबाकीच्या रकमेवर संबंधित कर्मचाऱयांना कोणतेही व्याज अनुज्ञेय राहणार 
नाही व व्याजाची मागणी करणार नसल्याचे बंधपत्र संबंधित कर्मचाऱ्याकडून जिल्हा परिषदेने 
प्राप्त करुन घ्यावे. 

फ) परिगणनेतील चूकीमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे अधिकची रक्‍कम अदा झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास सदर रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून वसुल केली जाईल, अशा आझ्ायाचे 
बंधपत्र संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून जिल्हा परिषदेने प्राप्त करुन घ्यावे. 


४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. तथापि पुढील हप्त्याच्या निधीची मागणी 
करताना उपरोक्त निधीतून अदा केलेल्या रकमांचा कर्मचारी निहाय तपज्लील संबंधित जिल्हा 
परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उपलब्ध करुन द्यावा. 


५. विहित प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसाठी 
सदर निधीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, या वित्तीय अनियमिततेसाठी जबाबदारी 
निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. सदर प्रकरणी झालेल्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 
Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


छ. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


तः या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. संदर्भाधीन दिनांक 30.09.2023 च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार तसेच वित्त 
विभागाने संदर्भाधीन दिनांक १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या 
अधिकारात व बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील अटी व 
श्तींची पूर्तता होत आहे. 


qo. सदर sara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0/१9॥॥8.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१०५११५६३२८ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 

B A LA S A H F B B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d29 
70b24702e05968e 19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC982847 1B32 
51EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB 8 HAJARE 


Date: 2024.01.25 13:17:45 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/छ. संभाजीनगर/ 
सांगली/धाराशिव/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/छ.संभाजीनगर / 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/छ. संभाजीनगर/ 
सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/ छ. संभाजीनगर / 
सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.जिपग्रा-१२२२/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, दिनांक २५ जानेवारी, २०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र 
1 apatite | ee 
अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम कवा aoe a) थकबाकोचा पहिला | सेवा निवृत्ती दिनांक 
sae ह्प्ता 
१ श्री. एम. एम. कुलकण पंपचालक २६८५२० ५२७०४ २८.०२.२०२८ 
२ , आर. Gedo पपसहायक ७६४२० १५२८४ २१.१२.२०२२३ 
३ [at एल. के. जोगर्दरे पंपसहायक ७६४२० १५२८४ ३१.०८.२०२४ 
४ श्री. यु. एन. Uae पंपसहायक ११२०९० २२४१८ ३१.१०.२०२८ 
५ ।श्री.डी. ए. जोगदंड व्हॉल्बमन ४९०७४५ २८१४९ ३०.०६.२०२७ 
६ [at बी. एम. जगदाळे व्हॉल्वमन ५१५१५३ १०३०३१ ३१.०५.२०२६ 
७ (a. एस. एस. नाडे व्हॉल्वमन ५१९५८८ १०३९१८ ३१.१२.२०२५ 
c/a. ए. बी. जाधव व्हॉल्वमन ४९०७४५ ९८१४९ ३१.०१.२०३१ 
९ श्रोबीकेमते | |व्हॉल्वमन ४९०२२९ ९८०४६ ३०.०६.२०२६ 
१० श्री. एस. बी. मोर व्हाल्वमन ४९०२२९ ९८०४६ २०.०६.२०२६ 
११ | श्री. एस. एन. मुठे व्हॉल्वमन ४९०२२९ ९८०४६ ७.३१.२०३० 
QQ AT. बा. डा. जगताप व्हाल्वमन ४९०७४५ ९८१४९ 30,08, 2030 
१३ श्रोजेडोबोरसे | |व्हॉल्वमन ४९०२२९ ९८०४६ ३१.१०.२०२४ 
१४ (al. एस. बी. म व्हॉल्वमन ४९०२२९ ९८०४६ ३०.०६.२०२६ 
१५  ।श्रो. आर. के. जाधव व्हॉल्बमन ४९०२२९ ९८०४६ ३१.०७.२०२६ 
१६ St. एल. के. सालपूरे व्हॉल्वमन ५१५१५३ १०३०३१ ३१.०८.२०२८ 
१७ | श्री. एम. व्ही. पवार व्हॉल्वमन ५९९६०९ ११९९२२ ६.३०.२०३१ 
१८ श्री. आर. डी. मोरे व्हाल्वमन ५९९६०९ ११९९२२ २३१.०५.२०२३० 
१९ [al एन. के. दांडेव व्हॉल्वमन ४२०८२८ ८४१६६ ५.३१.२०३० 
२० श्री. एस. एस. आ६ व्हाल्बमन ५८८२५७ ११७६५१ २०.०६.२०२४ 
२१ a. एस. एस. जाधव व्हॉल्बमन ५९९६०९ ११९९२२ ३०.०६.२०२९ 
र्र , एस. डी. व्हॉल्वमन ५९७०६५ ११९४१३ ३१.०८.२०२८ 
२३ श्री. के. एम. मुळे व्हॉल्बमन १०२७७८७ २०५५५७ ३०.०९.२०२८ 
२४ (al. डो. ए. कापसे व्हॉल्वमन ९७६९९७ १९८३९९ ३०.०६.२०२८ 
२५ श्री. शे. चांद शे. अहेम व्हॉल्वमन १०१२२६५ २०२४५३ ३०.०६.२०२८ 
२६ श्रा. अमृत दगडू पपचालक १९६२०० २९२४० २०.०४.२०२९ 
२७ [Al छत्रपती छगन राठ पंपसहायक १२५८०० २५१६० ३०.०६.२०२४ 
२८ , बबन देवराव ओटे व्हाल्वमन ५०८०५२ १०१६१० ३१.०८.२०२४ 
38 [a अशोक कुंडलीक ओटे । |व्हॉल्वमन ५०८०५२ १०१६१० ३०.०६.२०२८ 
३० श्री. मधुकर नामदेव पानव व्हॉल्वमन ५०८०५२ १०१६१० ३०.०९.२०२७ 
३१ | श्रो. प्रल्हाद विश्‍वनाथ आम व्हॉल्वमन ५०८०५२ १०१६१० २८.०२.२०२३ 
३२ श्री. सुरेश गोविद नाईक व्हाल्वमन ५०८०५२ १०१६१० 32.019, 202K 
३२ ।श्री.विष्णु सुभाष लिबोरे व्हॉल्वमन ५०१०१९ १००२०४ ३१.०५.२०२६ 
३४ (al. भगवान आत्माराम वाव व्हॉल्वमन ५०१०१९ १००२०४ ३१.१२.२०२५ 
३५ [ait नामदेव गबरु चव्हाण व्हॉल्वमन ५०१०१९ १००२०४ ३१.१२.२०२५ 
३६ श्री. नय्युम रहीम बे व्हॉल्वमन ४२९५२६ ८५९०५ ३१.०१.२०३४ 
३७ | श्री. महंमद अहेमद चाऊस व्हॉल्वमन ५०१०१९ १००२०४ ३१.०७.२०२६ 
३८ ।श्रो. AAA माधवराव साबळे व्हाल्वमन ५०८०५२ १०१६१० २८.०२.२०२३२ 
३९ | श्री. एकनाथ धुमा चव्हाण व्हॉल्वमन ५०८०५२ १०१६१० ३०.०६.२०२५ 
yo | श्री. दादासाहेब काकासाहेब नरके | व्हॉल्वमन ५०१०१९ १००२०४ ३१.१२.२०२६ 
४१ [sitesi ier RIP ५०८०५२ १०१६१० ३१.०३.२०२७ 
डर AT. प्रताप रामभाऊ चव्हाण व्हाल्वमन ७५०७९६९ १०१५९४ २१.०७.२०२१ 
४३ | श्री. राजेश प्रभाकर व्हॉल्वमन ५२५९६९ १०५१९४ ३१.०३.२०२९ 
४४ | AT. गुलाब सदाशव ळं व्हाल्वमन ७५०१०१९ १००२०४ २१.०५.२०२८ 
४५ [ait शिवाजी सांडु भोकरे व्हॉल्वमन ५०८०५२ १०१६१० ३१.०५.२०२६ 
४६ श्री. प्रेमदास लहानु राठ व्हॉल्वमन ५०८०५२ १०१६१० ३१.०५.२०३२ 
४७ श्री. भगोरथगणेशभगुरे | |व्हॉल्वमन ४९५११४ ९९०२३ ३१.०५.२०२९ 
४८ श्रोबी.टो.निकम | पंपचालक २६९१३० ५३८२६ ३१.०५.२०२४ 
४९ [at एस. एस. ठाकुर व्हॉल्वमन ४९५४९६ ९९०९९ ३१.०७.२०३० 
ko AT. आर. बा. आढाव व्हाल्वमन ५२६५८८ १०५२३१८ २१.१२.२०२२३ 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


| ५१ [श्रो.पो.एल.घडमोडे  व्हिल्मन || ६९५०४० | १३९००८ |  २१.०५.२०२८ | 
५२ [MATS RIT ६७९०४० १३५८०८ |  ३०.०६.२०२९ 
rr) ख एकनाथ मोरे व्हॉल्वमन ४७९९१२ ९५९८२ ३१.०३.२०२२३ 
५४ |श्रो. कमलाकर रंगनाथ वख व्हॉल्वमन ४८०३७८ ९६०७६ ३१.०५.२०२८ 
५५_ ||श्री. सोमनाथ मुरलीधर कापसे  ।व्हॉल्वमन ४९३०४७ ९८६०९ ३१.०७.२०२४ 
५६ ||श्री. गुलाम रसूल शेख अब्दुल व्हॉल्बमन ४९१०२५ ९८२०५ ३१.०३.२०२६ 
५७ संतराम आसाराम पाठे व्हॉल्वमन ४८१४८२ ९६२९७ ३०.०६.२०२८ 
५८ ।श्री. शेख रफोक शे. उस्माण व्हॉल्वमन ४२४९६२ ८४९९२ ३०.११.२०३२ 
Ge व क गायकवाड व्हॉल्वमन ४२४९६६ ८४९९३ ३१.०१.२०२९ 
६० |S. आसाराम बाबुराव शिंदे व्हॉल्वमन ७०४६५९ १४०९३२ ३१.०३.२०२४ 
नः गंगाधर भाऊराव ठोंब व्हॉल्वमन ७०४६५९ १४०९३२ ३१.०३.२०२८ 
६२ श्री.ब श्रीराम काथार व्हॉल्वमन ७०४६५९ १४०९३२ ३१.०३.२०२७ 
६३ उत्तम व्हॉल्वमन ७०४६५९ १४०९३२ ३१.०३.२०२५ 
६४ [St पांडुरंग भागवत वरपे व्हॉल्वमन ७०४६५९ १४०९३२ ३१.०५.२०२७ 
६५ [aL भिमराव राजी भिवसणे | व्हाल्वमन ७२३८४२२ १४७६८७ ३१.०३.२०२५ 
६६ । श्री. गणेश शामराव व्हॉल्बमन ७३३२०७ १४६६४१ ३१.१०.२०२८ 
ale व्हॉल्वमन ७३३२०७ १४६६४९ ३१.०१.२०३० 
६८ | श्री. हरीदास बाजीराव कावले | व्हॉल्वमन ७३३२०७ १४६६४१ ३१.०३.२०३० 
६९ व्हाल्वमन ७३२३२०७ १४६६४१ २८.०२.२०२९ 
७० श्री. पुंडलीक रतन गुंजाळ व्हॉल्बमन ७३६४२९ १४७२८६ ३१.०३.२०२६ 
७१ इसाक गुलाब वालमन ४९५१२४ ९९०२५ ३१.१२.२०३० 
७२ । श्री. नारायण भागाजी जाधव वालमन ४९५१२४ ९९०२५ ३१.०५.२०२४ 
oy | श्री. साहेबराव भावसिंग कवाळे |वालमन ४२९५७० ८५९१४ ३०.०६.२०३२ 
७४ ।श्रो. गोकुळ सुखदेव भरत वालमन ४९५१२४ ९९०२५ ३१.०८.२०२९ 
७५_ श्री. बाबासाहेब विश्‍वनाथ इंगळे. |वालमन ४९५१२४ ९९०२५ ३१.०७.२०३१ 
७६ |देवचंद बाजीराव सोनवणे  |वालमन ४९५१२४ ९९०२५ ३०.०६.२०२९ 
एकूण ४००६२३२४३३ ८०१२६८७ 
Prema eR 11] 
gai. एम. ए. एडव लॅब. असि ६२३६६०४ १२७३२१ ३१.०५.२०२६ 
२ | श्री. आर. के. जगताप मजूर ४६९६४९ ९३९३० ३१.०५.२०२३ 
३ ।श्री. एस. आर. प मजूर ४२५१२२ ८५०२५ ३१.०५.२०२६ 
ae एम. बो. लां मजूर ६६९७२७ १३३९४५ ३१.०५.२०२३ 
५. श्री. एस. जी. वाघम मदतनीस | ४७४८९८ ९४९८० ३१.०५.२०२५ 
६ श्री. आर. जी. aera |मदतनीस | ४९६५६१ ९९३१२ ३१.०५.२०२३ 
७ गणपत प मजूर ४९६५६१ ९९३१२ २३१.०५.२०२४ 
८ कृष्णा मजूर ४९६५६१ ९९३१२ ३१.०५.२०२६ 
९ ait. शंकर मारुती पवार मजूर ४९६५६१ ९९३१२ ३१.०५.२०२५ 
१० श्री. सुभाष मारुती चव्हाण मजूर ४९६५६१ ९९३१२ ३१.०५.२०२५ 
११ | श्री. संजय सखाराम प मजूर ४९६५६१ ९९२१२ ३१.०५.२०२९ 
१२ ।श्री. ईश्‍वर तुकाराम चव्हाण मजूर ४९६५६१ ९९३१२ ३०.०६.२०२६ 
१३ ||श्री. नंदकुमार पांडुरंग जम मजूर ४१२२१८ ८र्डडड २९.०२.२०२८ 
१४ | श्री. विष्णु ज्ञानु भोसले मजूर ४१२२१८ CRESS ३१.०५.२०२६ 
शप , आर. ढोबळे मजूर ४२३२८४९ ८६७७० ३१.०५.२०२४ 
१६ (St. एस. एम. जाधव मजूर ३१८८९० ६३७७८ ३१.०५.२०२८ 
१७ St. व्ही. बी. भगत मजूर ४२३२०४९ ८६६१० ३१.१२.२०२९ 
१८ ।श्रो. के. व्ही. चो मजूर ४३३०४९ ८६६१० ३१.०५.२०२८ 
१९ श्री. एन. डो. ब मजूर २७४२६८ ७४८७४ २३१.०५.२०२९ 
२० ।श्री. एस. एम. जमादार मजूर ५५८७९१ १११७५८ ३१.०८.२०२९ 
२१ ||श्री. एन. आर. मुजावर मजूर ४७७७१९ ९५५४ ३१.०८.२०२८ 
२२ |श्री. वाय. डी. पवार [मदतनीस | ४७८२०९ ९८६४२ ३१.०५.२०२६ 
एकूण १०४८४२८८ २०९६८५८ 
BALASAHEB B 
HAJARE 


